अँड. उज्वळ निकम यांना व्यावसायिक फी प्रदान 
करण्याबाबत.... 

लोणी काळभोर पोलीस स्टेशन येथील गु.र.क्र.३८१/२०२१ 
अन्वये दाखल गुन्हयातून उद्धवलेले मा. विशेष सत्र 
न्यायालय, शिवाजी नगर, पुणे येथील विशेष सत्र खटला 
क्र.९९२/२०२१ येथील न्यायालयीन कामकाजाकरीता. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :-एसपीपी-०१२२/प्र.क्र.०६/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक :- ५ मे,२०२२. 


संदर्भ:- शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग, क्र.एसपीपी-२०२२/यू.ओ.आर.०७/डी-१४, 
दि. ०१.०२.२०२२ 


शासन निर्णय :- 

लोणी काळभोर पोलीस स्टेशन येथील गु.र.क्र.३८१/२०२१ अन्वये दाखल गुन्हयातून उद्भवलेले 
मा. विशेष सत्र न्यायालय, शिवाजी नगर, पुणे येथील विशेष सत्र खटला क्र.९९२/२०२१ या मधील 
न्यायाळयीन कामकाज झासनाच्या वतीने पाहण्यासाठी संदर्भान्वये विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून 
नियुक्‍त अँड. उज्वल निकम यांना खालील प्रमाणे व्यावसायिक फी अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


मा. विशेष सत्र न्यायालय, शिवाजीनगर, पुणे 
१) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी रू. ५०,०००/- (रुपये पन्नास हजार फक्त) 


२)विचारविनिमय फी प्रतितास रू. १५,०००/- प्रतितास (रुपये पंधरा हजार फक्त) 
(कमाल मर्यादा ५०,०००/-रू. प्रतिदिन) 

३) हॉटेलचा खर्च (प्रतिदिन) रु. ५,०००/- (रुपये पाच हजार फक्त) 

४) प्रवास खर्च प्रत्यक्ष प्रवास खर्च 


तसेच सदर व्यावसायिक फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही ळाभ अँड. उज्वल निकम यांना 
अनुज्ञेय होणार नाहीत. तसेच त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरीता व्यावसायिक 
फीचे प्रदान करण्यात येणार नाही. 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त दर्जाहून 
कमी नाही, अश्या अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकांकडून तपासून, 
प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता 
संबंधित पोळीस उपायुक्‍त / पोलीस अधिक्षक यांनी घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०१२२/प्र.क्र.०६/पोल-१० 


३. 


यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या “ मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) (१०९), जिल्हा 


पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८-व्यावसायिक व विशेष सेवा” या 
लेखाशीर्षाखालील त्या-त्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या उपलब्धतेच्या अधीन आणि 


मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


४. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या art. सं. क्र. ४७७/२०२१/व्यय-७, दि.१२.०७.२०२१ 


अन्वये प्राप्त शासन मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ष्‌. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक क्र. २०२२०५०५१६१८४९०१२९ असा आहे. 


हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Tushar Dilip Rathod 


ee p Ratho 
DN: JOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
10! )0032, st=Maharashtra, 
2.54. 


laharashtra, 
(06be693397ead 1 1 bd0eObSfbaec45488529c8b57466dbf3e7c0 


udonym=E5959DAF1A16023D678D1801FC611F35E4BD6SFF, 


ct 
serialNu B88BABB31CB2C1 163B5A1E41E86D809272FEA9 14814734600 
a h (0 00842642848006, cn=Tushar Dilip Rathod 


Date: 2022.05.05 16:20:19 +05'30' 


(तुषार दि. राठोड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२) पोलीस आयुक्त, पुणे (TER), पुणे 

३) वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक, लोणी काळभोर पोलीस ठाणे,पुणे 

४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई-१, महाराष्ट्र राज्य. 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
) 
) 
) 
) 


o~ 


६) जिल्हा लेखा परिक्षा अधिकारी, पुणे. 

७ अँड. उज्वल निकम, बॅरिस्टर निकम चौक, ४८, रामदास कॉलनी, जळगाव - ४२५ ००१. 
८) कार्यासन अधिकारी (का-१४)/अ* शाखा, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) कार्यासन अधिकारी (व्यय-७), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

qo) निवडनस्ती (पोल-१०) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


